सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागातील मा. प्रधान 
सचिव (सहकार) यांचे कार्यालयीन दालन क्रमांक 
३११ विस्तार मधील दुरुस्ती खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणे व निधी वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सववि(दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५५३/आस्था-०२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- (१ कार्यकारी अभियंता,इलाखा शहर, मुंबई-१ यांचे पत्र क्र.इशावि/ प्रशा/द./१०८२४, दि.२७.११.२०१८ 
(२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे पत्र क्र.सववि(दुरुस्ती)२०१८/प्र.क्र.५५३/आस्था-२ 
दिनांक १९.१.२०१९ 
प्रस्तावना : - 


मंत्रालय विस्तार इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे कार्यालयीन दालन 
क्र.३११ (विस्तार) मधील अत्यावश्‍यक दुरुस्तीची कामे करून घेण्याकरिता कार्यकारी अभियंता, मुंबई इलाखा 
शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-१, यांचेकडून सदर दुरुस्तीच्या कामाकरिता सादर करण्यात आलेल्या 
एकूण रु.२,९३,१७५/- (रुपये दोन लाख त्र्याण्णव हजार एकरी पंच्याहत्तर फक्त) एवढया अंदाजपत्रकीय खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची व निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये, मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे मंत्रालय विस्तार इमारतीतील तिसऱ्या 
मजल्यावरील कार्यालयीन दालन क्र.३११ (विस्तार) मध्ये Fixing decorative imported quality wall paper, 
फॉल सिलींग, fixing laminate Wall Paneling आणि Providing & Fixing Roller Blinds ही कामे, 
तसेच, दालन क्रमांक ३११ मधील अत्यावइ्यक दुरुस्तीची कामे करण्याकरिता त्यांचेकडून खालील कामे नमूद 
करून संदर्भीय अनुक्रमांक १ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या रु.२,९३,१७५/- (रुपये दोन लाख त्र्याण्णव हजार 
एकरी पंच्याहत्तर फक्त) एवढया अंदाजपत्रकीय खर्चास (प्रत संलग्न) प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सा.बां.वि. यांच्या दिनांक २७.११.२०१८ च्या 

क्र.इशवि/प्रशा/द./१०८२४अन्वये पाठविण्यात आलेले नंतरचे अंदाजपत्रक 
नमूद केलेली कामे कामाचा खर्च 

Fixing decorative imported quality wall paper १३५१२८.२८ 

फॉल सिलींग ५१२४९.१६ 

fixing laminate Wall Paneling ५९९८२.४४ 

Providing & Fixing Roller Blinds १५४०३.५० 

Total २६१७६३.३८ 

+ GST १२% ३१४११.६१ 

एकूण २९३१७४.९९ 

पूर्णाकात एकूण २९३१७५.०० 

२. अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेली सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून समाधानकारकरित्या पूर्ण 


करण्यात आलेली असून त्यास अनुसरून या विभागाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक १९.१.२०१९ च्या आदेशान्वये मान्य 
करण्यात आलेला उक्त कामांबाबतचा रु.२,९३,१७५/- (रुपये दोन लाख त्र्याण्णव हजार एकडो पंच्याहत्तर फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि (दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५५३/आस्था-०२ 


इतका अंदाजपत्रकीय निधी याच शासन निर्णयान्वये, अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीद्वारे, आहरण व संवितरण 
अधिकारी संकेतांक क्रमांक ७१०१९०३६९६ यांना वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्र. खर्च "मागणी क्र.व्ही-२-३४५१-सेक्रेटरिएट आर्थिक सेवा , (०९०)- 
सचिवाळलयीन, ०१ सचिवालयीन आर्थिक सेवा, (०१) (०१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (दत्तमत) (३४५१ 
०३०४) १३ कार्यालयीन खर्च " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घाळून तो सन २०१८-२०१९ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरिता श्री. र. गं. AE , कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच डॉ. सुदिन गायकवाड , उप 
सचिव (रोखशाखा), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. या ज्ञापनान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून 
आहरित करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी 
यांनी करावी. 


५. हाझासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग- एक ते पाच प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याबाबात मधील अनुक्रमांक १६, नियम क्रमांक ६४, अन्वये 
प्रशासकीय विभागास रु.४.०० लक्ष रकमेच्या मर्यादेपर्यंत प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११८१७१७०४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Geeta Hemant Rane 
Geeta 111111 य 
bOc?286b544857012absb17 1se36b8, en-Geeta 
Hemant Rane ce ee 
(गी. हे. राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. कार्यकारी अभियंता,इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, दुसरा मजला, 
२५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, 

प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, ( मुंबई/ नागपूर ) 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, ( मुंबई/ नागपूर) 
३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई-४०००३२ 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. निवडनस्ती, आस्था-०२, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


